अधीक्षक अभियंता, धुळे पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, धुळे 
यांच्या अधिपत्याखालील कार्यकारी अभियंता, गिरणा नदी 
खोरे प्रकल्प विभाग, नाशिक व त्यांच्या अंतर्गत ५ उपविभाग 
या कार्यालयातील नियत अस्थायी आस्थापना व रूपांतरित 
अस्थायी आस्थापनेवरील पदांना दि.०१/०३/२०१९ ते 
३०/०९/२०१९ या कालावधीकरीता मुदतवाढ... 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्र. मुदत-०४१९/(प्र.क्र.१५२/१९)/ मोप्र-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : 23 एप्रिळ, २०१९ 


वाचावे : 
१) शासन निर्णय, जलसंपदा विभाग क्रमांक मुदत-०३१८/(प्र.क्र.२०१/१८)/मोप्र-१, 
दि.२४/१०/२०१८. 
२) अधीक्षक अभियंता, धुळे पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, धुळे यांचे पत्र क्र.धुपाप्रमंधु/आ-३/ 
१४८५/सन २०१९ दि.०८/०३/२०१९ चे पत्र. 


शासन निर्णय : 


अधीक्षक अभियंता, धुळे पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, धुळे यांच्या अधिपत्याखालील कार्यकारी 


अभियंता, गिरणा नदी खोरे प्रकल्प विभाग, नाशिक व त्यांच्या अंतर्गत ५ उपविभाग या कार्यालयातील 
नियत अस्थायी आस्थानेवरील १२४ अस्थायी पदांना (विवरणपत्र-“अ*) व रुपांतरित अस्थायी 
आस्थापनेवरील २१ अस्थायी पदांना (विवरणपत्र-“ब”) दि.०१/०३/२०१९ ते दि.३०/०९/२०१९ या 


कालावधीकरीता मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


२. नियत अस्थायी आस्थापनेवरील पदांवर होणारा खर्च “मागणी क्र. आय-०५ (नियत अस्थायी 


आस्थापना), मुख्य लेखाशिर्ष ४७०१-मोठे व मध्यम पाटबंधारे यावरील भांडवली खर्च, (१९० 


सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमातील गुंतवणूका, (०४) वेतनावरील खर्चासाठी भाग भांडवली 


अंशदान, (०४) (०४) तापी पाटबंधारे विकास महामंडळास भाग भांडवली अंशदान (४७०१ आय १९८)” 


या लेखाशिर्षाखालील मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


३. तसेच रुपांतरित अस्थायी आस्थापनेवरील पदांवर होणारा खर्च “मागणी क्र. आय-०५ 


(रुपांतरित अस्थायी आस्थापना), मुख्य लेखाशिर्ष ४७०१-मोठे व मध्यम पाटबंधारे यावरील भांडवली 


खर्च, (१९०) सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमातील गुंतवणूका, (०२) योजनांतर्गत, (०२) (०४) तापी 


पाटबंधारे विकास महामंडळास भाग भांडवली अंशदान (४७०१ एच ७६३)” या लेखाशिर्षाखाळील 


मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदत-०४१९/(प्र.क्र.१५२/१९)/ मोप्र-१ 


४. या आदेशान्वये रुपांतरित अस्थायी आस्थापनेवरील मुदतवाढ देण्यात येत असलेल्या 


पदांपैकी जे पदधारक दिनांक ०१/०३/२०१९ ते दिनांक ३०/०९/२०१९ या काळावधीत सदर पदावर 


कार्यरत राहतील, त्या दिनांकापर्यंतच सदर मुदतवाढ लागू राहील. 


५. सदर आदेशा शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक: पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/ 


१६/आ.पु.क., दि.२१/०२/२०१९ अन्वये या विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या प्राधिकारानुसार 


निर्गमित करण्यात येत आहे. 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्र. २०१९०४२३१५१९२१३५२७ असा आहे. हा 


आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by Ranjit Shivajirao Ahire 


Ranjit tice या ia 
st=Maharashtra, 
‘ac ava x 2.5.4.20=1 abde6c83c28d6dbd9f52f359ea1 682९296011 6f 
S h | Vaj | fa O A h | re oe ee cn=Ranjit Shivajirao 
Date: 2019.04.23 15:27:13 +05'30' 
(र. शि. अहिरे) 
सहपत्र :- विवरणपत्रे-“अ ते ब” कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


प्रत माहिती तथा आवश्‍यक कार्यवाहीसाठी अग्रेषित. 
१. महालेखापाल (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर, 
२. कार्यकारी संचालक, तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगांव, 
३. मुख्य अभियंता, तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगांव, 
४. अधीक्षक अभियंता, धुळे पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, धुळे, 
५. कार्यकारी अभियंता, गिरणा नदी खोरे प्रकल्प विभाग, नाशिक, 
६. क.अ., अर्थ-१ कार्यासन, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
७. क.अ., आ.(पुनर्रचना) कार्यासन, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 


प्रत, 
मोप्र-१ कार्यासन, संग्रहार्थ. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदत-०४१९/(प्र.क्र.१५२/१९)/ मोप्र-१ 


विवरणपत्र-“अ 
शासन निर्णय क्र. मुदत-०४१९/(प्र.क्र.१५२/१९) /मोप्र-१, दिनांक : २३/०४/२०१९ चे सहपत्र. 
अधीक्षक अभियंता, धुळे पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, धुळे यांच्या अधिपत्याखालील कार्यकारी अभियंता, गिरणा नदी खोरे प्रकल्प 
विभाग, नाशिक व त्यांच्या अंतर्गत ५ उपविभाग या कार्यालयातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील पदांना मुदतवाढ कालावधी 
दि.०१/०३/२०१९ ते दि.३०/०९/२०१९. 


अ. पदनाम कार्यकारी पुनंद | पुनंद डावा | पुनंद | चणकापूर | ARIK | एकूण 
क्र अभियंता, | धरण उप | कालवा उजवा कालवा । सर्वेक्षण 
गिरणा नदी | विभाग, | उपविभाग, | कालवा | उपविभाग, | उपविभाग, 
खोरे प्रकल्प | जयदर | को. फाटा, | उपविभाग, | देवळा | कळवण, 
विभाग, ता.कळवण | को. फाटा, ता.कळवण 
नाशिक ता.कळवण 
1१ | २ ३ | 8 षु ६ | 6 | ८ ९ 
| 9 | कार्यकारी अभियंता he po poo | poo | poo | fF 0 | 
2 | सहा. अ. श्रेणी-१/ शं णं शं णं ण चि ६ 
उ.वि. अभि/ उ.वि. 
अधिकारी 
३ | सहा.अभियंता श्रे-२/ ४ ४ ४ ४ ४ ४ २४ 
क.अ./शा.अ. 
४ । विभागीय लेखापाल pd po poo | poo | poo | poo | | a | 
५ | प्रथम लिपीक Pd po | poo | po | pF 0 | po | a 
६ | वरिष्ठ लिपीक षु | ae i, | p94 | Ya PF a | | ao | ० 
७ | कनिष्ठ लिपीक ४ २ २ २ २ २ १४ 
टंकलेखक ३ | १__| fe | p94 | a 1 १_| ८ 
९ | संगणक pF oa | poo | po po po po | 
| do | ० | लघुटंकलेखक es 1 0__| poo | poo | | ie a 
हवी. १ | भांडारपाल a po poo | poo | poo | poo | Pa | 
१२ | सहा. भांडारपाल a | a poo | poo | poo | a 0__| वि 
१३ | स्था. अभि. सहा. po ४ ४ ४ ४ ४ २० 
१४ | आरेखक pd po poo | pF 0 | 1 0 | po [ae 
१५ | सहा. आरेखक pd po poo | poo | poo | p 0 | | a | 
१६ | अनुरेखक po =a dl PF 4 | p94 | a | 4 
१७ | वाहनचालक pd 2 pF 9 | pF 9 | p94 | pa | ६ 
१८ | नाईक a | 0 | Foo | ie po Poo | pa 
१९ | शिपाई षु २ २ २ २ २ १५ 
२० | चौकीदार Pd a 9 | PF 4 | p94 | | oa | ६ 
एकूण ३४ १८ १८ १८ १८ १८ १२४ 
Ranjit Shivajirao ४ ललन 
Ahire Bese scence chrome 


Date: 2019.04.23 15:27:47 +05'30' 


(र. शि. अहिरे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदत-०४१९/(प्र.क्र.१५२/१९)/ मोप्र-१ 


विवरणपत्र-“ब” 


शासन निर्णय क्र. मुदत-०४१९/(प्र.क्र.१५२/१९) /मोप्र-१, दिनांक : २३/०४/२०१९ चे सहपत्र. 


अधीक्षक अभियंता, धुळे पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, धुळे यांच्या अधिपत्याखालील कार्यकारी अभियंता, गिरणा 


नदी खोरे प्रकल्प विभाग, नाशिक व त्यांच्या अंतर्गत ५ उपविभाग या कार्यालयातील रुपांतरित अस्थायी 
आस्थापनेवरील पदांना मुदतवाढ कालावधी दि.०१/०३/२०१९ ते दि.३०/०९/२०१९. 


अ. । कर्मचाऱ्याचे नाव सर्वश्री पदनाम पदसंख्या =| सेवा निवृत्तीचा दिनांक 
क्र 
| a | २ ३ ae ५ 
।_१_| विलास भाऊराव पाटील कारकून ३०/०४/२०२० 
२ | वाल्मिक शंकर जाधव चौकीदार २ ३०/०९/२०२४ 
३ | चितामन भिका उघडे ३१/०५/२०१९ 
४ | जिभाऊ fae आहिरे मजूर १८ ३१/०७/२०२२ 
५ | तुकाराम बारकु माळी ३०/११/२०२६ 
६ | गोविद विठ्ठल जाधव ३०/०६/२०२६ 
७ | साहेबराव भागवत देवरे ३१/१२/२०२३ 
८ | काशिनाथ गोविंद ठाकरे ३१/०५/२०२४ 
९ | Te केदा गावित ३१/०३/२०२१ 
।_१० | मंगळू तुळशीराम पवार ३०/०६/२०२२ 
११ | वाल्मिक बुधा वाघ ३१/०५/२०२७ 
१२ | देविदास गंगाराम नरव्हाळ ३०/०६/२०२६ 
१३ | काळू निंबा महाले ३१/१२/२०२८ 
१४ | काशिनाथ काळू वायकंडे ३०/०६/२०१९ 
१५ | रघुनाथ SH माळेकर ३०/०६/२०२० 
१६ | bald जयराम वायकंडे ३१/०५/२०२५ 
१७ | चिंतामण विठ्ठल पवार ३१/०५/२०२२ 
१८ | निवृत्ती विश्वनाथ कानडे ३१/०५/२०२६ 
१९ | सुदाम दौलत घुगे ३१/०५/२०२३ 
२० | रघुनाथ वामन देशमुख ३०/०६/२०२२ 
२१ | सदाशिव बाबुराव गुरव ३०/०४/२०२७ 
एकूण २१ 
Ranjit = : a —— हहे 
Shivajirao Ahire ; ———— न्या 
(र. शि. अहिरे) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
पृष्ठ ४ पैकी ४ 


